मौ.पिंपरी ता.उस्मानाबाद जि.उस्मानाबाद 
येथील नव्याने बांधण्यात आलेले गोदाम 
ईव्हीएम व व्हीव्हीपँट साठवणूकीसाठी 
निवडणूक विभागास हस्तांतरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४४१९/प्र.क्र.१२८/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ - १) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे अज्ञा पत्र क्र.२०१९/निवडणूक/कावी/१०५९, 
दि.१३.१२.२०१९. 


२) प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अशा पत्र क्र.ईव्हीएम- 
२०१९/प्र.क्र.९३८/१९/३३, दि.०८.०१.२०२०, दि.३१.०८.२०२० व 
दि.०२.११.२०२० ची पत्रे. 

प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रांन्वये जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद व प्रधान सचिव तथा मुख्य 


निवडणूक अधिकारी यांनी मौ.पिंपरी ता.उस्मानाबाद जि.उस्मानाबाद येथील गोदाम ईव्हीएम 


व व्हीव्हीपँट साठवणूकीसाठी निवडणूक विभागास हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला 


आहे. मौ.पिंपरी ता.उस्मानाबाद येथील गोदाम भारत निवडणूक आयोगाच्या मानांकनानुसार 


EVM-VVPAT साठवणूकीकरिता योग्य असल्याने जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी 


अधिग्रहीत केलेले आहे. सदर गोदाम निवडणूक विभागास कायमस्वरूपी हस्तांतरीत 


करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन नणय निर्णय:- 


२. FW. पिंपरी ता. उस्मानाबाद जि. उस्मानाबाद येथील गोदाम EVM-WPAT 


साठवणूकीकरिता निवडणूक आयोगास कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्यास याद्वारे मान्यता 


देण्यात येत आहे. मौ.पिंपरी ता.उस्मानाबाद येथे गोदाम बांधण्याकरिता विभागास 


₹१,५१,०५,०००/- इतका खर्च झालेला आहे. सदर खर्च अन्न नागरी पुरवठा विभागास अदा 


करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४४१९/प्र.क्र.१२८/नापु-१६-ब 


३. वरील रक्कम "मागणी क्र. एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार 
यावरील भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे 
कार्यक्रम (०१) नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) 
(राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत जमा 


करण्यात यावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२७१६३३२२२२०६ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे गरा Td राज्यपाल याच्या आदेशानुसार देशा सारव नावाने 
हाराष्ट्र 9 
Digitally signed by Deepak N Kendre 
DN: c=IN, 0=Ge rnment of Maharashtra, ou=Food and Civil Supplies and 
Consumer tion Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D ee ७) a k N Ke n d re 2.5.4.20=4: 198eeaf94d4e0935b5b64b843d8c7 1 95fb67eb9e8292985 
७766, 


serial 51f74fb3439aca7 1466fcfbb2509c33 10ae753e395a89ffa7c 
ak N Kendre 


6e3887b0aadf, cn=Dee| 
Date: 2020.11.27, 16:35:06 +05'30' 


(दी.नि.केद्रे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक. 

२. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद. 

३. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद. 

४. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग, 
मुंबई. 

५. उपायुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद. 
वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

७. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


